असा. क्र. ६८ रजिस्टर्ड नं. टीईसीएच/४७-३०३/एमबीआय/२००३-०५ 


शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


मंगळवार, डिसेबर २७, २००५८/पौष ६, शके १९२७ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम a राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम 


अनुक्रमणिका 


: पृष्ठे 
सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५२.-मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ यामध्ये आणखी सुधारणा 
करण्याकरिता अधिनियम -. .. .. , , _ ९५७१-५८० 


दिनांक २९ डिसेंबर २००५ रोजी मा. राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, 
याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


अ. मा. शिंदेकर, 
सचिव, 
महाराष्ट्र शासन, 
विधी व न्याय विभाग. 


सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५२. 


(मा. राज्यपालांचो संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात ” दिनांक २७ डिसेंबर २००५ रोजी 
प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.) 
मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम. 
we ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते; 
मुंबई आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ यामध्ये 
स्य आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे 
द्या आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि 
on म्हणून, त्यांनी दिनांक २९ नोव्हेंबर २००५ रोजी मुंबई दारूबंदी (सुधारणा) अध्यादेश, २००५ हा 
११. प्रख्यापित केला होता ; 


(५७१) 
भाग चार---११७ [किंमत : रुपये ९.००] 


Ws 


संक्षिप्त नाव व 
प्रारंभ. 


सन १९७९ चा 
मुंबई अधिनियम 
क्रमांक २५ 
याच्या कलम 
४३ ची सुधारणा. 


सन १९४९ चा 


मुंबई अधिनियम 
क्रमांक २५ 
याच्या कलम 
६५ ची सुधारणा. 


सन १९४९ चा 
मुंबई अधिनियम 
क्रमांक २५ 
याच्या कलम 
६६ ची सुधारणा. 


महाराष्ट्र शांसन राजपत्र, असाधारण, डिसेंबर २७, २००५/पौष ६, शके १९२७ [भाग चार 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे इष्ट 
आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या छप्पन्नाव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत 
आहे. :-7 


१. (१) या अधिनियमास, मुंबई दारूबंदी (सुधारणा) ai Prat, २००५ असे म्हणावे. 
(२) तो, दिनांक २९ नोव्हेंबर २००५ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल. 
२. मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य अधिनियम ” असा १९४९ 


करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४३ A — मुंब 
ह 


(क) पोट-कलम (१) मध्ये, “ किंवा जेथे लोकांना प्रवेश मिळू शकतो अशा हॉटेलातील २४. 
किंवा संस्थेतील खोलीत ” हा मजकूर वगळण्यात येईल ; 

(ख) पोट-कलम (२) वगळण्यात येईल. 
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६५ Fe — 


(क) खंड (क) मध्ये “ किंवा निर्यात करील ” या मजकुरानंतर, “ किंवा तिचे परिवहन 
करील,” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल; 


(ख) खंड (ड) मध्ये “ किंवा विकत घेईल “ या मजकुरानंतर, “ किंवा जवळ बाळगील ” 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


(ग) “ तीन वर्षांपर्यंत ” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि “ द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल: " 
या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी, “ तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल, परंतु, पाच वर्षांपर्यंत 
वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा पंचवीस हजार रुपयांपेक्षा कमी नसेल, 
परंतु, पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल किंवा या 
दोन्ही शिक्षा होतील” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


(घो परंतुक वगळण्यात येईल. 
४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६६ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये, 


(क) खंड (ख) मध्ये, “ सेवन करील, वापरील, जवळ बाळगील किंवा तिचे परिवहन 
करील, ” या मजकुराऐवजी, “ सेवन करील किंवा वापरील ” हा मजकूर दाखल करण्यात 
येईल कु 


(ख) परिच्छेद (एक) मध्ये,- 


(एक) “ एक हजार रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐवजी, “दहा हजार रुपयांपर्यंत” हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


(दोन) परंतुकामध्ये, “ पाचशे रुपयांपेक्षा " या मजकुराऐवजी, “पाच हजार रुपयांपेक्षा ” 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


भाग घार] 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, डिसेंबर २७, २००५/पौष ६, शके १९२७ 


(ग) परिच्छेद (दोन) मध्ये,- 


(एक) “ale हजार रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐवजी, “dha हजार रुपयांपर्यंत ” हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल; 


(दोन) परंतुकामध्ये “ एक हजार रुपयांपेक्षा ” या मजकुराऐवजी, “ दहा हजार 
रुपयांपेक्षा ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल; 


(a) परिच्छेद (तीन) मध्ये--- 


(एक) “ दोन हजार रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐवजी, “ वीस हजार रुपयांपर्यंत ” हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल; 


(दोन) परंतुकामध्ये, “ye हजार रुपयांपेक्षा” या मजकुराऐवजी, “ दहा हजार 
रुपयांपेक्षा” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल; 


4. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६७ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये,-- 


(क) “ एक वर्षापर्यंत वाढविता येऊ शकेल ” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि “ इतक्या 
द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल: ” या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी, “ तीन वर्षांपेक्षा कमी 
नसेल, परंतु, पाच वर्षांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा पंचवीस 
हजार रुपयांपेक्षा कमी नसेल, परंतु, पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या 
द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील.” हा मजकूर दाखल करण्यात 
येईल; 


(ख) Wye वगळण्यात येईल. 
६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६७-१क मधील, पोट-कलम (१) मध्ये,-- 


(क) “ एक वर्षापर्यंत वाढविता येऊ शकेल,” था मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि “ इतक्या 
द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल : “ या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी, “ तीन वर्षांपेक्षा कमी 
नसेल, परंतु, पाच वर्षांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा पंचवीस 
हजार रुपयांपेक्षा कमी नसेल, परंतु, पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या 
द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील” हा मजकूर दाखल करण्यात 
येईल ग 


(ख) परंतुक वगळण्यात येईल. 
७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६७-१ ख मध्ये, “ एक हजार रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐवजी 


“ दहा हजार रुपयांपर्यंत ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६७ क मधील, पोट-कलम (१) मध्ये, “ द्रव्यदंडाची शिक्षा 


होईल ” या मजकुराअगोदर, “ दहा हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या ” हा मजकूर 
समाविष्ट करण्यात येईल. 


भाग चार->-११८ 


५७३ 


सन १९४९ चा 
मुंबई अधिनियम 
क्रमांक २५ 
याच्या कलम 
६७ ची सुधारणा. 


सन १९६९ चा 
मुंबई अधिनियम 
क्रमांक २५ 
याच्या कलम 
cg 

'ची सुधारणा, 


सन १९४९ चा 
मुंबई अधिनियम 
क्रमांक २५ 
याच्या कलम 
६७-१ख 

ची सुधारणा, 


सन १९४९ चा 
मुंबई अधिनियम 
क्रमांक २५ याच्या 
कलम ६७-क 
ची सुधारणा. 


Yo महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, डिसेंबर २७, २००५/पौष ६, शके १९२७ [भाग चार 


सन १९४९ चा ९, मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६७-ख मधील, पोट-कलम (२) मध्ये, “ द्रव्यदंडाची शिक्षा 
मुंबई अधिनियम » या मजकुरा « रुपयांपर्यंत जर 
मुंबई समे यी होईल” या अगोदर, “ दहा हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या ” हा मजकूर 
याच्या कलम समाविष्ट करण्यात येईल. 
gee ची 
सुधारणा. 


सन १९४९ चा १०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६७-ग मध्ये, “ तर तिला सिध्दापराध ठरविण्यात आले 
मुंबई वा असता” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि “ नऊ महिन्यांपेक्षा कमी असणार नाही व असा 
की तत द्रव्यदंड एक हजार रुपयांपेक्षा कमी असणार नाही” या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी, " तर 
६७-ग ची तिला, सिध्दापराध ठरविण्यात आले असता, तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल, परंतु, पाच वर्षांपर्यंत 
सुधारणा. वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा पंचवीस हजार रुपयांपेक्षा कमी नसेल, परंतु, 
पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल किंवा या दोन्ही शिक्षा 


होतील ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


सन १९७९ चा ११. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६८ मध्ये, “ तिला, सिध्दापराध ठरविण्यात आले असता, 
मुंबई अधिनियम अशा प्रत्येक अपराधादाखल ” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि “ एक वर्षापेक्षा कमी असणार 
gene नाही आणि अशी द्रव्यदंडाची रक्‍कम एक हजार रुपयांपेक्षा कमी असणार नाही ” या मजकुराने 
६८ ची संपणाऱ्या मजकुराऐवजी, " तिला, सिध्दापराघ ठरविण्यात आले असता, तीन वर्षाहून कमी नसेल, 
सुधारणा. परंतु, पाच वर्षांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा पंचवीस हजार रुपयांपेक्षा 

कमी नसेल, परंतु, पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल 


किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


सन १९४९ चा १२. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६९ मध्ये, 
मुंबई अधिनियम 


क्रमांक २५ (क) परिच्छेद (एक) मधील, “ तिला सिध्दापराध ठरविण्यात आले असता,” या मजकुराने 
ऱ्या! a सुरु होणाऱ्या आणि “ नऊ महिन्यांपेक्षा कमी असणार नाही व असा WARS एक हजार 
aan रुपयांपेक्षा कमी असणार नाही ” या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी, “ तिला, सिध्दापराध 
ठरविण्यात आले असता, दोन वर्षांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा 
पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल किंवा या दोन्ही शिक्षा 

होतील.” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल; 


(ख) विद्यमान दुसर्‍या परंतुकामध्ये, “ परंतु, आणखी असे की,” या मजकुराऐवजी “ परंतु,” 
हा शब्द दाखल करण्यात येईल. 


सन १९४९ चा १३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७० मध्ये, “ सहा महिन्यांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या 
मुंबई अधिनियम मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल किंवा एक हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या 
ee द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल ” या मजकुराऐवजी, " तीन वर्षापेक्षा कमी नसेल, परंतु, पाच वर्षापर्यंत 
&० ची वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा पंचवीस हजार रुपयांपेक्षा कमी नसेल, परंतु, 
सुधारणा. पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल ” हा मजकूर दाखल 


करण्यात येईल. 


भाग चार] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, डिसेंबर २७, २००५/पौष ६ शके १९२७ ५७५ 


१४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७२ मध्ये, “एक वर्षापर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या सन १९४९ चा 
मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल किंवा एक हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या FE अधिनियम 
द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल” या मजकुराऐवजी, “तीन वर्षापेक्षा कमी नसेल, परंतु, पाच वर्षांपर्यंत aes cam 
वाढविता येऊ शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा पंचवीस हजार रुपयांपेक्षा कमी नसेल, ७२ची 
परंतु, पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्‍या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल” हा मजकूर सुधारणा. 


दाखल करण्यात येईल. 


a4. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७३ मध्ये, “पाचशे रुपयांपर्यंत” या मजकुराऐवजी, सन १९४९ चा 


“याच हजार रुपयांपर्यंत” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. मुंबई अधिनियम 
क्रमांक २५ 
याच्या कलम 
७३ ची सुधारणा. 


१६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७४ मध्ये, “एक हजार रुपयांपर्यंत" या मजकुराऐवजी, सन १९४९ चा 


“दहा हजार रुपयांपर्यंत” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. मुंबई shar 
क्रमांक २५ 
याच्या कलम 
७४ ची सुधारणा. 

१७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७५ मध्ये, "एक हजार रुपयांपर्यंत” या मजकुराऐवजी, सन १९४९ घा 

“दहा हजार रुपयांपर्यंत” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. मुंबई अधिनियम 
क्रमांक २५ 
याच्या कलम 
७५ ची सुधारणा, 

१८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७५-क Fea — सन १९४९ चा 
मुंबई अधिनियम 
(क) खंड (क) मध्ये, “किंवा जेथे लोकांस प्रवेश मिळू शकतो अशा हॉटेलातील किंवा क्रमांक २५ 
परिसंस्थेतील खोलीत” हा मजकूर वगळण्यात येईल ; याच्या कलम 
oy tt 
(ख) खंड (ख) वगळण्यात येईल ; सुधारणा, 


(ग) “एक हजार रुपयांपर्यंत” या मजकुराऐवजी, “दहा हजार रुपयांपर्यंत” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल. 


१९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७६ मध्ये, “दोनशे रुपयांपर्यंत” या मजकुराऐवजी, सन १९४९ चा 
“दोन हजार रुपयांपर्यंत” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. मुंबई अधिनियम 
क्रमांक २५ 
याच्या कलम 
७६ ची सुधारणा. 


२०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७७ मध्ये, “पाचशे रुपयांपर्यंत” या मजकुराऐवजी, सन १९४९ चा 
“पाच हजार रुपयांपर्यंत" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. मुंबई अधिनियम 
क्रमांक २५ 
याच्या कलम 
७७ ची सुधारणा. 
भाग चार-११८अ 


WSK महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, डिसेंबर २७, २००५/पौष ६, शके १९२७ [भाग चार 


सन १९४९ चा २१. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७८ मध्ये, “सहा महिन्यांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या 
मुंबई अधिनियम मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल व एक हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या 
ae द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल" या मजकुराऐवजी, “एक वर्षापर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या 
७८ ची मुदतीच्या कारावासाची आणि दहा हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची 


सुधारणा, शिक्षा होईल” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


सन १९४९ चा २२. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७९ चे परंतुक वगळण्यात येईल. 
मुंबई अधिनियम 
क्रमांक २५ 
याच्या कलम 
oe Ht 
सुधारणा. 


सन १९४९ चा २३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८२ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये, “पाचशे रुपयांपर्यंत” 


मुंबई अधिनियम या मजकुराऐवजी, “पाच हजार रुपयांपर्यंत” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 
क्रमांक २५ 
याच्या कलम टर 
ची सुधारणा. 
सन १९४९ चा २४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८३ मध्ये, “दोन वर्षांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या 
मुंबई अधिनियम कालावधीच्या कारावासाची शिक्षा होईल किंवा एक हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या 
क्रमांक २५ द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल” या मजकुराऐवजी, "तीन वर्षापेक्षा कमी नसेल, परंतु, पाच वर्षांपर्यंत 
याच्या कलम पंचवीस हजार रुपयांपे 
८३ ची वाढविता येऊ शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा पंचवीस हजार क्षा कमी नसेल, 
सुधारणा. परंतु, पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल” हा मजकूर 


दाखल करण्यात येईल. 


सन १९४९ चा २५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८४ मध्ये, “पाचशे रुपयांपर्यंत” या मजकुराऐवजी, 


मुंबई की “पाच हजार रुपयांपर्यंत” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


याच्या कलम 
८४्ची 
सुधारणा. 


सन १९४९ चा २६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८५ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये,-- 
मुंबई अधिनियम : 
कंनाक 34 (क) खंड (=) AA — 
याच्या कलम ८५ (एक) “एक हजार रुपयांपर्यंत” या मजकुराऐवजी, “दहा हजार रुपयांपर्यंत” हा मजकूर 
ची सुधारणा. दाखल करण्यात येईल ; 


(दोन) परंतुकामध्ये “पाचशे रुपयांपेक्षा' या मजकुराऐवजी, “पाच हजार रुपयांपेक्षा" हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


(ख) खंड (ख) मध्ये.-- 
(एक) “एक हजार रुपये” या मजकुराऐवजी, “दहा हजार रुपये” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल ; 


(दोन) परंतुकामध्ये “एक हजार रुपयांपेक्षा” या मजकुराऐवजी, “सात हजार पाचशे 
रुपयांपेक्षा” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


भाग चार] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, डिसेंबर २७, २००५८/पौष ६, शके १९२७ Kos 


२७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८६ मध्ये, सन १९४९ चा 
मुंबई अधिनियम 
(क) पोट-कलम (१) मध्ये,-- क्रमांक २५ 


a रुपयांपर्यंत र्य = @ हजार रुपयांपर्यंत न याच्या कलम 
(एक) “ एक हजार रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐवजी, “ दहा हजार रुपयांपर्यंत ” हा ६ ची सुधारणा, 


मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


(दोन) परंतुकामध्ये “ पाचशे रुपयांपेक्षा ” या मजकुराऐवजी, “ पाच हजार रुपयांपेक्षा ” 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


(ख) पोट-कलम (२) ऐवजी, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :--- 


“Q) ज्याने आपली जागा कोणत्याही कराराअन्वये माडेपट्ट्याने दिली आहे अशा 
कोणत्याही मालकाला, भाडेकरूने त्याच्या ताब्यात असलेल्या जागेत केलेल्या पोट-कलम 
(9) खालील अपराधासाठी, जोपर्यंत तो मालक अशा अपराधामच्ये सक्रियपणे गुंतला आहे 
असे शाबीत होत नाही तोपर्यंत, जबाबदार धरले जाणार नाही. " 


२८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८७ मध्ये, “ एक हजार रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐवजी, सन १९४९ चा 
“gel हजार रुपयांपर्यंत ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. मुंबई अधिनियम 
क्रमाक २५ 
याच्या कलम 
ce ची सुधारणा, 


२९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८८ मध्ये, “ एक हजार रुपयांपर्यंत " या मजकुराऐवजी, सन १९४९ चा 


“ दहा हजार रुपयांपर्यंत ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. मुंबई अधिनियम 
क्रमांक २५ 


याच्या कलम 
८८ ची सुधारणा. 


३०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८९ मध्ये, " एक हजार रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐवजी, सन १९४९ चा 
“ दहा हजार रुपयांपर्यंत ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. मुंबई अधिनियम 
क्रमांक २५ 
याच्या कलम 
८९ थी gern. 


३१. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ९० मध्ये, “ पाचशे रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐवजी, सन १९४र चा 


“पाच हजार रुपयांपर्यंत ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. मुंबई अधिनियम 
क्रमांक २५ 


याच्या कलम 
९० ची सुधारणा, 
३२. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ९५ मध्ये, “ एक हजार रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐवजी, सन १९४९ चा 
“ दहा हजार रुपयांपर्यंत wt मजकूर दाखल करण्यात येईल. मुंबई अधिनियम 
क्रमांक २५ 
याच्या कलम 
९५ ची सुघारणा. 
३३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ९६ मध्ये, “ एक हजार रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐवजी, सन १९४९ चा 
“ दहा हजार रुपयांपर्यंत ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. मुंबई अधिनियम 
क्रमाक २५ 
याच्या कलम 
९६ ची सुधारणा. 


Ug, 


सन १९४९ चा 
मुंबई अधिनियम 
क्रमांक २५ 
साच्या कलम 
९७ ची 
सुधारणा. 


सन १९४९ चा 
मुंबई अधिनियम 
क्रमांक २५ 
याच्या कलम 
१'४ी 


नुपारणा, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाथारण, डिसेंबर २७, २००५/पौष ६, शके १९२७ [भाग चार 


३४. मुख्य अधिनियमाच्या कलन ९७ मध्ये, “ सिध्दापराध ठरविण्यात आले असता,” या 
मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि “या दोन्ही शिक्षा होतील" या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी, 
खालील मजकूर दाखल करण्यात येईल :-- 


“ सिध्दापराध ठरविण्यात आले असता,-- 


(एक) जर अशी कृती हेतुपुरस्सर केली असेल तर, तीस महिन्यांपर्यंत वाढविता येऊ 
शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा पंचवीस हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ 
शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल किंवा था दोन्ही शिक्षा होतील ; किंवा 


(दोन) जर अशी कृती हयगयीने केली असेल तर, दोन वर्षांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल 
इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा दहा हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या 
द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील”. 


३५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १०४ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये, 


(क) “या अधिनियमाच्या तरतुदीअन्वये ” या मजकुराऐवजी “ कलमे ५४ आणि ५६ यांच्या 
तरतुदीअन्वये ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


(ख) “६९,७०” या मजकुराऐवजी “६७-क, ६७-ख, ६९, ७३, ७४, ७६” हा मजकूर 
दाखल करण्यात येईल ; 


(ग) दुसऱ्या परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :-- 


“ परंतु असेही की, जिच्यावर तीनपेक्षा अधिक नसतील इतक्या वेळा, कलम १०८ 
खालील एखादा अपराघ केल्याचा वाजवी संशय असेल अशा व्यक्‍तीच्या बाबतीत, 
अपराध आपसात मिटविण्यासाठी म्हणून तिच्याकडून जी रक्‍कम स्वीकारण्यात येईल ती 
रक्‍्कम,-- 


(क) पहिल्या अपराघाबद्दल, तिने घुकंविलेल्या शुल्काच्या किंवा फीच्या तीनपट 
रकमेएवढी असेल ; 


(ख) दुसर्‍या अपराधाबद्दल, तिने चुकविलेल्या शुल्काच्या किंवा फीच्या चारपट 
रकमेएवढी असेल ; 


(ग) तिसऱ्या अपराधाबद्दल, तिने चुकविलेल्या शुल्काच्या किंवा फीच्या पाचपट 
रकमेएवढी असेल ; 


भाग चार] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, डिसेंबर २७, २००५/पौष ६, शके ९९२७ ५७९ 


परंतु तसेच, अपराध आपसात मिटविण्यासाठी म्हणून दुसऱ्या परंतुकान्वये 
तिच्याकडून जी रक्‍कम स्वीकारण्यात येईल ती रक्‍कम, तिने या अधिनियमान्वये 
भरावयाच्या शुल्काच्या किंवा फीच्या रकमेव्यतिरिक्‍त असेल.” 


३६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १०८ ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात' येईल :--- सन १९४९ चा 
किंवा मुंबई अधिनियम 
शुल्क “१०८. या अधिनियमानुसार लायसन, परवाना, पास किंवा प्राधिकारपत्र धारण करणारी क्रमांक २५ 
eas जी कोणतीही व्यक्‍ती, या अधिनियमान्वये तरतूद केल्याप्रमाणे, शुल्क किंवा फी दिल्यावाचून, याच्या कलग 
मादक कोणतेही मादक द्रव्य आयात करील, निर्यात करील, त्याचे परिवहन करील, ते जवळ १०८ ऐवजी 


द्रव्य बाळगील, त्याची विक्री करील किंवा ते तयार करील, तिला, सिध्दापराध ठरविण्यात नवीन कलम 


rer) आले असता तिने या अधिनियमान्वये भरणे भाग असलेल्या शुल्काच्या किंवा फीच्या WF" met 
आयात 

करणे,  रेकमेव्यतिरिक्‍्त,-- 

निर्यात 

करणे, : 

इत्यावी (क) पहिल्या अपराधाबद्दल, एक वर्षापर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्‍या मुदतीच्या 


साठी कारावासाची आणि तिने चुकविलेल्या शुल्काच्या रकमेच्या किंवा फीच्या तिपटीहून कमी नसेल 
इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल ; 


(ख) दुसऱ्या अपराधाबद्दल, अठरा महिन्यांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या मुदतीच्या 
कारावासाची आणि तिने चुकविलेल्या शुल्काच्या किंवा फीच्या रकमेच्या चारपटीहून कमी नसेल 
इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल ; 


(ग) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या अपराधाबद्दल, दोन वर्षांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या 
मुदतीच्या कारावासाची आणि तिने चुकविलेल्या शुल्काच्या किंवा फीच्या रकमेच्या पाघपटीहून 
कमी नसेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल.”. 


३७, मुख्य अधिनियमाच्या कलम ११९ मध्ये, “कलमे ६५, ६७, ६७-क व ६८” या सन १९४९ चा 
मजकुराऐवजी “कलमे ६५, ६७, ६७-१ क, ६७ ग, ६८, ७०, ७२ आणि ८३" हा मजकूर दाखल मुंबई अधिनियम 


क्रमांक 
करण्यात येईल. टा 
याच्या कलम 


११९ ची 
सुधारणा. 


ude महाराष्ट्र शासन WH, असाधारण, डिसेंबर २७, २००५/पौष ६, शके १९२७ [भाग चार 


सन २००५ चा ३८. (१) मुंबई दारूबंदी (सुधारणा) अध्यादेश, २००५, हा, याद्वारे निरसित करण्यात येत २००५ 


महाराष्ट्र आहे. चचा 
अध्यादेश क्रमांक महा. 
११ याचे (२) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरीही, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात अध्या. 


निरसन व आलेल्या मुख्य अधिनियमान्वये करण्यात आलेली कोणतीही गोष्ट किंवा कारवाई ही, या 
व्यावृत्ती, अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तत्सम तरतुदीन्वये करण्यात 
आलेली गोष्ट किंवा कारवाई असल्याचे मानण्यात येईल, 


शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


In pursuance of clause (3) of article 348 of the Constitution of 
India, the following translation in English of the Bombay Prohibition 
(Amendment) Act, 2005 (Maharashtra Act No. LII of 2005), 


is 
hereby published under the authority of the Governor. 


By order and in the name of the 
Governor of Maharashtra, 


A. M. SHINDEKAR, 
Secretary to Government, 
Law and Judiciary Department. 


MAHARASHTRA ACT No. LII OF 2005. 


(First published, after having received the assent of the ublished, after_havin received the assent of the 
Governer, in र्या धी “Maharashtra Government Gazette” on the 27th 


: “Maharashtra Government Gazette” on the 27th 
December 2005.), : 


ry 


WI AS both tate islat sion; 
“ह ae WHEREAS both Houses of the State Legislature were not in ses: 


isfi t 
1 Maharashtra was satisfied tha 
AND WHEREAS the Governor ० | ी ऱ्य 
circumstances existed which rendered it necessary forh ae anette 
Bom. action further to amend the Bombay Prohibition Act, 1949, for the p 
XXV 
of 
1949. 
HB-2604—1. 


hereinafter appearing; and, therefore, promulgated the Bombay Prohibition Mah. 
२ (Amendment) Ordinance, 2005, on the 29th November 2005; XI of 


AND WHEREAS it is expedient to replace the said Ordinance by an Act 
of the State Legislature; it is hereby enacted in the Fifty-sixth Year of the 
Republic of India as follows :-- 


Shorttite 4. (1) This Act may be called the Bombay Prohibition (Amendment) 
and Act, 2005 
commence- i) न. 


ment. (2 It shall be deemed to have come into force on the 29th November 
2005 


Amenarers 2. Insection 43 of the Bombay Prohibition Act, 1949, (hereinafter referred 
bas pean yxy to as "the principal Act’), — 


र्ण (94९ (a) in sub-section (1), the words "or in the rooms of a hotel or institution 
to which the public may have access" shall be deleted; 


(ण sub-section (2 shall be deleted. 
Amendment 3, In section 65 of the principal Act,— 


of Bom. XXV {a) in clause (a), for the words "imports or exports any intoxicant" the 
* _ wards "imports or exports or tranports any intoxicant” shall be substituated; 


(b) in clause (e), for the words "sells or buys any intoxicant" the words 
"sells of buys or possesses any intoxicant" shail be substituted; 


(ले for the words "with imprisonment for a term which may extend to ०” 
three years and also with fine:" the words "with imprisonment for a term 
which shall not be less than three years but which may extend to five 
years or with fine which shall not be less than twenty-five thousand rupees 
but which may extend to fifty thousand rupees or with both.” shall be 


substituted; 2 


(d} the proviso shall be deleted. 


Amendment 4. In section 66 of the principal Act, in sub-section (1),— 
of section 66 


of Bom. XXV (a) in clause (5), for the words “consumes, uses, possesses or 
of 1948. transports any intoxicant" the words “consumes or uses any intoxicant" . 
shall be substituted; 20 


(b) in paragraph ()),— 
(j for the words “one thousand rupees" the words "ten thousand 
rupees" shall be substituted; 


(/) in the proviso, for the words “five hundred rupees" the words “five 
thousand rupees” shall be substituted; 4 
(लेण paragraph (i), ia 
() for the words “two thousand rupees" the words “twenty thousand 
rupees" shall be substituted: x 


{i in the proviso, for the words “one thousand rupees" the words "ten 
thousand rupees" shalll be substituted aot 
(a) in paragraph (ii), 
() for the words "two thousand rupees* the words "twenty thousand 
rupees" shall be substituted; 


(ii in the proviso, for the words "one thousand rupees" the words "ten 
thousand rupees" shall be substituted. © 


5. In section 67 of the principal Act, in sub-section (1) ,-- 


(a) for the words "with imprisonment for a term which may extend to one 
ie year and with fine which may extend to one thousand rupees:" the words 
“with imprisonment for a term which shall not be less than three years but 
which may extend to five years or with fine which shalt not be less than 
twenty-five thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees 

or with both." shall be substituted; 


pe (शे the proviso shall be deleted. 
et 
6. In section 67-1A of the priancipal Act, in sub-section (1),— 


(a) for the words “with imprisonment for a term which may extend to one 

year and with fine which may extend to one thousand rupees:" the words 

“with imprisonment for a term which shail not be less than three years but 

gs which may extend to five years or with fine which shall not be less than 

र्ध twenty-five thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees 
or with both." shall be sustituted; 


(b) the proviso shall be deleted. 


7. tn section 67-18 of the principal Act, for the words “one thousand 


स्‌ rupees" “the words“ ten thousand rupees" shall be substituted. 
ca 


8. In section 67A of the principal Act, in sub-section (1) after the words 
“or with fine” the words “which may extend to “ten thousand rupees" shall be 
inserted. ; 


9. In section 67B of principal Act, in sub-section (2) after the words "or 
x with fine" the words “which may extend to ten thousand rupees" shall be 
ce inserted. 


10. in section 67C of the principal Act, for the portion beginning with the a 


words “shall, on conviction, be punished" and ending with the words “nine 
months and fine shall not be less than one thousand 780889", the following 
ae shall be sustituted, namely :— 

' “shail, on conviction,’be punished with imprisonment for a term which 
shall not be less than three years but which may extend to five years or with 
fine which shail not be less than twenty-five thousand rupees but which may 
extend to fifty thousand rupees or with both". 


Amendment 
of section 67 
of Bom. XXV 
of 1949. 


Amendment 


of Bom.XXV 
of 1949. 


Amendment 
of section 68 
of Bom. XXV 

of 1949. 


Amendment 
of section 69 
of Bom. XXV 

of 1949. 


Amendment 


Amendment 
of section 72 
of Bom. XXV 

of 1949, 


Amendment 
of section 73 
of Bom. XXV 

of 1949. 


Amendment 
of section 
74 of Bom. 
XXV of 
1949. 


4 


41.  Insection 68 of the principal Act, for the portion beginning with the 
words “shall, on conviction,” and ending with the words "one year and fine 
shall not be less than one thousand rupees", the following shall be substituted, 
namely :— 


"shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which a" 


shall not be less than three years but which may extend to five years or with 
fine which shall not be less than twenty-five thousand rupees but which may 
extend to fifty thousand rupees or with both". 


12. Insection 69 of the principal Act,— 


(a) for the portion beginning with the words "shall, on conviction, be 
punished,—" and ending with the words "nine months and fine shall not be 
less than one thousand rupees", the following shall be substituted, 
namely:— 


"shall, on conviction, be punished with imprisonment fora term which 
may extend to two years or with fine which may extend to fifty thousand 
rupees or with both"; 


(b) in the existing second proviso, for the words "Provided further that" 
the words "Provided that* shall be substituted. 


43. Insection 70 of the principal Act, for the words “imprisonment for a 
term which may extend to six months or with fine which may extend to one 
thousand rupees" the words “imprisonment for a term which shall not be less 
than three years but which may extend to five years or with fine which shall 
not be less than twenty-five thousand rupees but which may extend to fifty 
thousand rupees" shall be substituted. 


414. Insection 72 of the principal Act, for the wards "may extend to one 
year or with fine which may extend to one thousand rupees" the words "shall 
not be less than three years but which may extend to five years or with fine 
which shall not be less than twenty-five thousand rupees but which may 
extend to fifty thousand rupees” shall be substituted. 


15. Insection 73 of the principal Act, for the words “five hundred rupees" 
the words "five thousand rupees” shall be substituted. 


46. In section 74 of the principal Act, for the words "one thousand rupees" 
the words "ten thousand rupees" shall be substituted. 


४“ 


४८ 


al 


oA 


17. In section 75 of the principal Act, for the words "one thousand rupees" 
the words "ten thousand rupees" shall be substituted, 


18. In section 75-A of the principal Act,— 


(a) in clause (a), the words "or in the rooms of a hotel or institution to 


ट्ञ्ज which the public may have access" shall be deleted; 


1 


(b) clause (8 shall be deleted; 


(¢) for the words “one thousand rupees" the words "ten thousand rupees" 
shall be substituted. 


19. In section 76 of the principal Act, for the words "two hundred rupees" 


4° the words "two thousand rupees" shall be substituted. 


p* 


ee” 


20. In section 77 of the principal Act, for the words "five hundred rupees" 
the words "five thousand rupees" shail be substituted. 


21. = Insection 78 of the principal Act, for the words "six months and with 
fine which may extend to one thousand rupees" the words "one year and with 
fine which may extend to ten thousand rupees" shall be substituted. 


22. The proviso to section 79 of the principal Act shall be deleted. 


23, In section 82 of the principal Act, in sub-section (1), for the words 
“tive hundred rupees" the words "five thousand rupees" shall be substituted. 


24. Insection 83 of the principal Act, for the words “imprisonment for a 
period which may extend to two years or with fine which may extend to one 
thousand rupees" the words “imprisonment for a term which shall not be less 
than three years but which may extend to five years or with fine which shall 
not be less than twenty-five thousand rupees but which may extend to fifty 


* thousand rupees" shall be substituted. 


Amendment 
of section 
75 of Bom. 
XXV of 
1949. 


Amendment 
of section 
75-A of Bom. 
XXV of 
1949. 


Amendment 
of section 
76 of Bom. 
XXV of 
1949. 


Amendment 
of section 
77 of Bom. 
XXV of 
1949. 


Amendment 
of section 
78 of Bom. 
XXV of 
1949, 


Amendment 
of section 
79 of Bom. 
XXV of 
1949. 


Amendment 
of section 
82 of Bom. 
XXV of 
1949, 


Amendment 
of section 83 
of Bom. XXV 
of 1949. 


a 


Amendment ‘i Nei wg प 
गज B4 25. In section 84 of the principal Act, for the words "five hundred rupees’ 


of Bom xxv the words “five thousand rupees" shall be substituted. 
1949, 


Amendment i inci i = प >>. 
त Bs 26. In section 85 of the principal Act, in sub-section (1), 


of Bom. XXV e 
of 1949. (a) in clause (a),— 
(j for the words "one thousand rupees" the words “ten thousand rupees" 
shall be substituted ; 


(i) in the proviso, for the words "five hundred rupees" the words "five 
thousand rupees" shall be substituted ; 


(b) in clause (b),— 


(/ for the words "one thousand rupees" the words "ten thousand rupees" 
shall be substituted ; 


(i) in the proviso, for the words “one thousand rupees' the words "seven 
thousand five hundred rupees" shall be substituted. 


Amendment i inci = 
af cectan Ba 27. Insection 86 of the principal Act, 


of Bom. XXV 7 . 
of 1949, (a) in sub-section (7),— 
(ह for the words " one thousand rupees” the words "ten thousand rupees" 
shall be substituted; 


(i) in the proviso, for the words “five hundred rupees" the words "five 
thousand rupees" shall be substituted ; 


(b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, 
namely :— 


"(2) Any owner who has leased out his premises to be used by other 
person under any agreement shall not be held responsible for an offence 
under sub-section (7) committed by the tenant in the premises in his 
possession, unless it is proved that the owner is actively involved in the 
commission of such offence.". 


जशाचा 28. In section 87 of the principal Act, for the words "one thousand rupees" 
of Bor. xxv the words “ten thousand rupees” shall be substituted 


Amendment 2७, In section 88 of the principal Act, for the words “one thousand rupees" 
of section FA 
of Bom. xxv the words “ten thousand rupees" shall be substituted 


of 1949. 


a 


Sia 


ल 15. 


pe 


न Ge 


वाच 


30०. In section 89 of the principal Act, for the words "one thousand rupees" 
the words "ten thousand rupees" shall be substituted. 


31. In section 90 of the principal Act, for the words ४७ hundred rupees" 
the words "five thousand rupees" shall be substituted. 


32. In section 95 of the principal Act, for the words "one thousand rupees" 
the words "ten thousand rupees" shall be substituted. 


33. In section 96 of the principal Act, for the words "one thousand 
rupees” the words “ten thousand rupees" shall be substituted. 


34. In section 97 of the principat Act, for the portion beginning with the 
words “shall, on conviction" and ending with the words “or with both", the 
following shall be substituted, namely :— 


“shall, on conviction, be punished,— 


() if such act is done intentionally, with inprisonment for a term which 
may extend to thirty months or with fine which may extend to twenty-five 
thousand rupees or with both; or 


(i) if such act is done negligently, with imprisonment for a term which 
may extend to two years or with fine which may extend to ten thousand 
rupees or with both", 


35. Insection 104 of the principal Act, in sub-section (1),-- 


(a) for the words "provisions of this Act" the words and figuares "provisions 
of sections 54 and 56 “ shall be substituted; 


(5) for the figures "69, 70," the figures and letters "67A, 678, 69, 73, 74, 
76," shall be substituted; 


(¢) for the second proviso, the following provisos shall be substituted, 
namely :— 


"Provided further that, in the case of a person who is reasonably 
suspected of having committed an offence under section 108, for not mora 
than three occasions, the sum of money which shail be accepted from 
him by way of composition for the offence, shall— 


(a) for the first offence, be an amount equal to three times the duty or 
fee evaded by him; 


(6) for the second offence, be an amount equal to four times the duty or 
fee evaded by him; and 


Amendment 
of section 89 
of Bom. XXV 
of 1949, 


Amendment 

of section 90 
of Bom. XXV 
of 1949, 


Amendment 
of section 95 
of Bom. XXV 
of 1949. 


Amendment 
of section 96 
of Bom. XXV 
of 1949, 


Amendment 
of section 97 
of Bom. XXV 
ot 1949, 


Amendment 
of section 
104 of Bom. 
XXV of 
1949, 


गि 


Substitution 
of section 
108 of Bom. 
XXV of 
1949. 


Penalty for 
import, 
exportetc. 
of intoxicant 
etc, without 
payment of 
duty. 


Amendment 
of section 
419 of Bom. 
XXV of 
1849. 


Repeal of 
Mah. Ord. XI 
of 2005 and 

saving 


ge 


(ले fot the third offence, be an amount equal to five times the duty or fee be 
evaded by him: 

provided aiso that, the sum of money which may be accepted by way of 
composition for the offence under the second proviso shall be in addition 
to the duty or fee to be paid by him under this Act.". a“ 


36. For section 108 of the principal Act, the following section shall be 
substituted, namely :— 


"408. Whoever, holding a licence, permit, pass or authorization under 
this Act, imports, exports, transports, possesses, sells or manufactures any 
intoxicant without payment of duty or fee provided for under this Act shall, on 40" 
conviction, in addition to the duty or fee required to be paid by him under this 
Act, be punished,— 


(a) for the first offence, with imprisonment for a term which may extend 
to one year and with fine which shall not be less than three times of the 
amount of the duty or fee evaded by him; 4६४२ 


(b) for the second offence, with imprisonment for a term which may 
extend to eighteen months and with five which shall not be less than four 
times of the amount of the duty or fee evaded by him; 


(c) for the third or subsequent offence, with imprisonment for a term 
which may extend to two years and with fine which shall not be less than 20२ 
five times of the amount of the duty or fee evaded by him 


37. Insection 119 of the principal Act, for the words, figures and letter 
“sections 65, 67, 67-A and 68 " the figures, letters and word "65, 67, 67-1A 
67C, 68, 70, 72 and 83" shall be substituted 


38. (1) The Bombay Prohibition (Amendment) Ordinance, 2005, is hereby Pa 
On 


repealed Xtot 
2005. 
(2 Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under 


the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to 
have been done or taken under the corresponding provisions of the principal 
Act, as amended by this Act. 


